नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील अर्थ 
व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधीनस्त 
विविध कार्यालयांचा तसेच उपायुक्‍त 
(नियोजन), जिल्हा नियोजन अधिकारी या 
कार्यालयांचा वाहन आढावा 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का.१४२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक - ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
नियोजन विभाग ,शासन निर्णय, , क्र. वाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का.१४२६ दिनांक २२ ऑगस्ट, 2023 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये नियोजन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिनस्त विविध कार्यालयांचा तसेच उपायुक्त 
(नियोजन),जिल्हा नियोजन समिती या कार्यालयांचा वाहन आढावा मंजूर करण्यात आला आहे. 


सदर झासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र “अ” व प्रपत्र “ब” मध्ये कार्यालयाचे नाव, वाहन अनुज्ञेय असणाऱ्या 
अधिकाऱ्याचे पदनाम, वाहन संख्या,आढाव्यानुसार अनुज्ञेय वाहन संख्या याबाबतचा तपशील नमूद करण्यात 
आला आहे.तथापि, त्यामध्ये अनुज्ञेय वाहनाचा प्रकार नमूद करण्यात आला नाही. त्यानूसार आवश्‍यक ती 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२३ मधील प्रपत्र “अ ” व प्रपत्र “ब” सोबत 
जोडल्याप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०७१६०४०९५२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


A Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Pp R A K. S H o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PLANNING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=. 


59e87b0960801edc01f5221 4ff1 b58c7e3c653fb93bef856fb929 


4 \de=400032, st=Maharash' 
INumber=77E1EBA3AEC9A067541 0DB6FA1A645387767 189322F02B947 
33DEF91397C59A0, PRAKASH BABANRAO GHADGE 


Date: 2024.02.07 16:10:34 +05'30' 


(4. a. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल,(लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
३. प्रधान सचिव (वित्त), तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती. 
४. परिवहन आयुक्त , सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का.१४२६ 


५. विभागीय आयुक्त (सर्व) 

६. जिल्हाधिकारी (सवी 

७. संचालक, अर्थ व व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

८. सह संचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सर्व) 
९. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 
१०.उपसंचाळक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय(सवी 
११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती (सवी 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे पू.) 

१४.वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम), मंत्रालय, मुंबई 
१५.निवडनस्ती, कार्यासन-१४२६ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का.१४२६ 


(शासन शुध्दीपत्रक क्र. बाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का. १४२६ दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे सहपत्र) 


प्रपत्र - “अ” 
=< वाहन | आढाव्यानुसार 
T 
अ.क्र | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे पदनाम चो res अनुज्ञेय वाहन 
संख्या 
१ अर्थ व सांख्यिकौ | संचालक १ ।कार | आढाव्यानुसार 
संचालनालय मुख्य एकूण वाहन 
कार्यालय, मुबंई अपर संचालक समन्वय १ । कार व्या 
कार्यालय, मुबंई “Be 
2 प्रादेशिक कार्यालय | सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय, पुणे १ । कार 
सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती १ कार 
सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक १ कार 
सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद १ कार 
सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय, कोकण १ कार 
सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर १ कार 
३ जिल्हा सांख्यिकी । उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जळगाव q जीप 
कार्यालय _ सारख्या 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, धुळे q | जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नाशिक १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नंदूरबार १ | जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, पुणे १ | जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सातारा १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सांगली q जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, कोल्हापूर १ | जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सोलापूर q जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, १ जीप 
अहमदनगर 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नागपूर q जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, भंडारा q जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, लातूर १ | जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, चंद्रपूर १ | जीप 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का.१४२६ 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जालना १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, गोंदिया १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, बीड १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, वर्धा १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, q जीप 
उस्मानाबाद 

उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, q जीप 
गडचिरोली 

उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, परभणी q जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, हिंगोली १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, यवतमाळ q जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अमरावती १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, पालघर १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, रायगड- १ जीप 
अलिबाग 

उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, वाशिम १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, रत्नागिरी q जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, बुलढाणा १ | जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सिंधुदुर्ग १ | जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अकोला q जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नांदेड १ जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, ठाणे q जीप 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, मुंबई १ | जीप 
उपनगर 

उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, मुंबई हहर | १ । जीप 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का.१४२६ 


(शासन शुध्दीपत्रक क्र. बाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का. १४२६ दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे सहपत्र) 


प्रपत्रब 
नाशिक विभाग 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे | वाहन संख्या | वाहन प्रकार | आढाव्यानुसार 
पदनाम अनुज्ञेय वाहन 
संख्या 
१ उपआयुक्त (नियोजन), | उपआयुक्त (नियोजन) १ कार आढाव्यानुसार 
नाशिक एकूण वाहन 
२ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन q कार संख्या- ६ 
समिती, नाशिक अधिकारी 
३ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
समिती, धुळे अधिकारी 
४ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
समिती, जळगाव अधिकारी 
4 जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
समिती, अहमदनगर । अधिकारी 
& जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन q जीप 
समिती, नंदूरबार अधिकारी 
औरंगाबाद विभाग 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे वाहन वाहन प्रकार । आढाव्यानुसार 
पदनाम संख्या अनुज्ञेय वाहन 
संख्या 
१ विभागीय आयुक्‍त उपआयुक्त (नियोजन) १ जीप आढाव्यानुसार 
कार्यालय (नियोजन एकूण वाहन 
शाखा), औरंगाबाद संख्या- ९ 
२ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन अधिकारी ।१ जीप 
अधिकारी, औरंगाबाद 
३ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन अधिकारी ।१ जीप 
अधिकारी, जालना 
४ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन अधिकारी ।१ जीप 
अधिकारी, परभणी 
4 जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन अधिकारी ।१ जीप 
अधिकारी, नांदेड 
६ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन अधिकारी ।१ जीप 
अधिकारी, हिंगोली 
७ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन अधिकारी ।१ कार 
अधिकारी, बीड 
८ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन अधिकारी ।१ जीप 
अधिकारी, लातूर 
९ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन अधिकारी ।१ जीप 
अधिकारी, उस्मानाबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का.१४२६ 


पुणे विभाग 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे । वाहन संख्या | वाहन प्रकार | आढाव्यानुसार अनुज्ञेय 
असे पदनाम वाहन संख्या 
१ उपआयुक्त उपआयुक्त १ जीप आढाव्यानुसार एकूण 
(नियोजन), पुणे (नियोजन), वाहन संख्या- ६ 
२ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
समिती, पुणे अधिकारी, 
३ जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
समिती, सातारा अधिकारी 
४ जिल्हा निय जिल्हा निय १ कार 
समिती, सांगली अधिकारी 
4 जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
समिती, सोलापूर अधिकारी 
रि जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
समिती, कोल्हापूर अधिकारी 
नागपूर विभाग 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे वाहन वाहन प्रकार | आढाव्यानुसार 
असे पदनाम संख्या अनुज्ञेय वाहन 
संख्या 
१ नियोजन शाखा, उपआयुक्त (नियोजन) | 9 जीप आढाव्यानुसार 
आयुक्‍त कार्यालय, । विभागीय आयुक्‍त एकूण वाहन 
नागपूर विभाग, कार्यालय, नागपूर संख्या- ७ 
नागपूर विभाग, नागपूर 
२ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
समिती, नागपूर अधिकारी, नागपूर 
३ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
समिती, वर्धा अधिकारी, वर्धा 
४ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
समिती, भंडारा अधिकारी,भंडारा 
4 जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
अधिकारी, गोंदिया । अधिकारी, गोंदीया 
& जिल्हा नियोजन जिल्हा निय १ जीप 
समिती, चंद्रपूर अधिकारी, चंद्रपूर 
७ जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
समिती, गडचिरोली | अधिकारी, गडचिरोली 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१०६/का.१४२६ 


अमरावती विभाग 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे | वाहन संख्या | वाहन प्रकार | आढाव्यानुसार अनुज्ञेय 
असे पदनाम वाहन संख्या 
१ नियोजन शाखा, उपआयुक्त १ कार आढाव्यानुसार एकूण 
विभागीय आयुक्‍त (नियोजन) वाहन संख्या- ६ 
कार्यालय, अमरावती 
२ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
अधिकारी , अमरावती | अधिकारी 
३ जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
अधिकारी, अकोला | अधिकारी 
४ जिल्हा नियोजन जिल्हा निय १ जीप 
अधिकारी, यवतमाळ | अधिकारी 
4 जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
अधिकारी, बुलढाणा | अधिकारी 
& जिल्हा नियोजन जिल्हा निय १ जीप 
अधिकारी, वाशिम अधिकारी 
कोकण विभाग 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे | वाहन संख्या | वाहन प्रकार | आढाव्यानुसार य 
असे पदनाम वाहन संख्या 
१ विभागीय आयुक्‍त उपआयुक्त १ जीप आढाव्यानुसार एकूण 
कार्यालय, कोकण (नियोजन) वाहन संख्या- ८ 
विभाग 
२ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ कार 
समिती, मुंबई हहर | अधिकारी 
३ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
समिती, मुंबई अधिकारी 
उपनगर 
४ जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
समिती, ठाणे अधिकारी 
4 जिल्हा नियोजन जिल्हा निय १ जीप 
समिती, पालघर अधिकारी 
रि जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
समिती, रायगड अधिकारी 
७ जिल्हा निय जिल्हा निय १ जीप 
समिती, रत्नागिरी अधिकारी 
८ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन १ जीप 
समिती, सिंधुदुर्ग अधिकारी 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


